गाणे- फिरंगीपाडा खारभूमी योजना, तालुका 
भिवंडी, जिल्हा ठाणे या योजनेच्या नूतनीकरण 
कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(प्र.क्र.३३४/२०१७)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे- मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश,मुंबई यांचे 
पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/खारभूमी/ठाणे/गाणे फिरंगीपाडा/तां-२/४२२६, 
दिनांक २०/१२/२०१७. 


प्रस्तावना:- 

गाणे- फिरंगीपाडा खारभूमी योजना, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे ही खारभूमी योजना बृहत्‌ 
आराखड्यात समाविष्ट आहे. केंद्रीय वन मंत्रालयाने किनारा नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिनियम १९९१ 
अन्वये या योजनेस सूट दिली आहे. या योजनेची एकूण लांबी २९८० मी. आहे. सदर योजना उल्हास 
कामवाडी उपखाडीवर आहे. ही योजना बोर्डकाळीन असून सदर योजना सन १९५५ मध्ये बांधण्यात 
आली व युरोपियन अर्थिक समुदाय ट्प्पा-२ अंतर्गत १९९२ मध्ये या योजनेचे नूतनीकरण करण्यात आले 
होते. त्यावेळी योजना मातीकामात बांधण्यात आलेली आहे. समुद्राच्या नियमित येणा-या भरती-ओहोटी 
व अतिवृष्टी यामुळे बांधाची मोठया प्रमाणात धूप होऊन व बांधास मोठमोठया खांडी पडून उघाडींचे 
नुकसान झाले आहे व साखळी क्रमांक २००० मीटर वरील GAS! तुटुन नादुरुस्त झालेली आहे. खांडी 
पडल्यामुळे व बांध कमकुवत झाल्यामुळे योजनेचे बहुतांश क्षेत्र बाधित झाळेले आहे. त्यामुळे होतकऱयांचे 
मोठे नुकसान झाले आहे. यासाठी ही योजना नुतनीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मूळ योजनेचा बांध 
व उघाडया शासनाचे नवीन तांत्रिक मानकानुसार नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे नवीन तांत्रिक 
मानकानुसार नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे. ही योजना तातडीने हाती घेण्याबाबत ग्राम पंचायत, 
लाभधारक व लोकप्रतिनिधी यांचेकडून आग्रही लेखी मागणी करण्यात आल्याने मुख्य अभियंता, 
जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला गाणे- 
फिरंगीपाडा खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(प्र.क्र.३३४/२०१७)/खारभूमी 
शासन निर्णय :- 

गाणे- फिरंगीपाडा खारभूमी योजना, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे या योजनेच्या 
नूतनीकरणाच्या कामास खारभूमी विभागाच्या सन २०१६-१७ या वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित 
अंदाजित रूपये २२२.६३ लक्ष (रुपये दोनशे बावीस पूर्णाक त्रेसष्ट शतांश लक्ष फक्त) एवढया रक्‍कमेस 
याव्दारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. कामाकरिता रुपये २०२.३९ लक्ष (रुपये saat 
दोन पूर्णांक एकोणचाळीस शतांश लक्ष फक्त) व अनुषंगिक कामाकरिता रुपये २०.२४ लक्ष (रुपये वीस 
पूर्णांक चौवीस शतांश लक्ष फक्त) तरतूद असून तरतूदींचा उपक्रीर्षवार गोषवारा सोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे. सदरील प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


१) योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष “४४०२ मृद व 
जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे 
(योजनांतर्गत) (४४०२०३८४)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग दिनांक २२.६.२०१५ मधील अनु. क्र.२ व ३ नुसार 
खारभूमी योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी व खारभूमी 
योजना पूर्ण करण्यासाठी पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग म्हणून रुपये 
५००/- प्रती हेक्टर खर्च (किमान रुपये २००/- रोख व रुपये ३००/- मजूरीच्या स्वरुपात किंवा रोखीने) 
घेण्यात यावा. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे हस्तांतरीत 
करणे आवड्यक राहील. 

३) सदर कामासाठी विहित मार्गाने तरतूद अर्थसंकल्पित केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४) या कामाकरीता पर्यावरण विषयक तसेच इतर सर्व वैधानिक मान्यता घेतल्यानंतरच प्रत्यक्ष 
काम सुरु करावे. 

५) सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्याच्या विविध टप्यावर झालेल्या 
अनियमिततेस मान्यता गृहित धरता येणार नाही. सदर प्रशासकीय मान्यता देणेपूर्वी अथवा नंतरही या 
कामावर कोणतीही अनियमितता झालेली असल्यास अथवा आढळल्यास सदर प्रश्ञासकीय मान्यता 
प्रदान केल्याने ती नियमीत झालेली आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. 

६) या योजनेबाबत चाळू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चालू 
ठेवावी. सदर प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात 
उद्भवणा-या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(प्र.क्र.३३४/२०१७)/खारभूमी 


७) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, 
निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, वित्तीय 
अधिकार मर्यादा, विहित केळेली निविदा कार्यपद्धती यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात 
यावी. 


८) सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक मान्यता 
प्राप्त करून घ्यावी. 
९) संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 


सदरहू शासन निर्णय हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव तसेच नियोजन विभागाच्या (कायार्सन-१४३४) यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११०/२०१८, दिनांक २७/०७/२०१८ नुसार दिलेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता १८८ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात 
आली आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१११३०३४६४६२७ असा आहे. सदर SATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
हत तावात. (acca cane 


— Wari य मनन 
(मि. आ. वाणी) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रतिलिपी :- 


१. मा.मंत्री (खारभूमी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


४. महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
५. महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 


६. मुख्य अभियंता,(दवप्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,जळलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(प्र.क्र.३३४/२०१७)/खारभूमी 


७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

८. आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. उपसचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 


११. अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव,अर्थ शाखा १/२ (२ Uc), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अवर सचिव, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्रालय, मुंबई. 

१४. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१७/(प्र.क्र.३३४/२०१७)/खारभूमी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांकः खाभूयो २०१७/(प्र. क्र. ३३४/२०१७)/खारभूमी 


दिनांक - १०/१०/२०१८ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 


गाणे- फिरंगीपाडा खारभूमी योजना, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे या योजनेच्या नृतनीकरणाचे काम 
प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावातील उपशीर्षनिहाय तरतुदी. 


(रूपये लक्ष) 
अ.क्र उपशिर्ष एकूण किंमत 
शिका ओऑ-प्राथमिक कामे ०.०८ 
२ ।बी-भूमीसंपादन pw 00 
3  ।सी- मुख्य बांधकाम १७५.९१ 
४ ।एफ- उघाडी बांधकाम २०.९२ 
५ ।के- इमारती ०.२० 
६ । एम- वृक्षारोपण ०.०५ 
७ ।ओ- संकीर्ण ०.०९ 
८ | ae देखभाल ०.५० 
९ आर- दळणवळण 8.६४ 
एकूण कामे २०२.३९ 
अनुषंगिक खर्च २०.२४ 
एकूण २२२.६३ 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र १२१ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किमत (रुपये) रुपये १,८३,९९४/- 
VAT गुणोत्तर १.३६ 


Digitally signed by Milind Anand Wani 


i DN: CN = Milind Anand Wani, C = IN, S 
M | | | a d A n a n d = वाळा oO विवि Of 


Wani 


Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.11 13:05:36 +05'30' 


(मि. आ. वाणी) 


शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


